मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल 
स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्र. ३७४९/२०१५ 
(श्री. राहुल गांधी विरुध्द श्री. राजेश महादेव कुंटे 
व इतर ) या याचिकेत राज्य शासनाची बाजू 
मांडणारे श्री. तुषार मेहता, अपर सॉलिसिटर 
जनरल यांना शुल्क अदा करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. याचिका ०२१६ / ८२४ / प्र.क्र.9/ विशा १अ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,मुंबई-३२. 
दिनांक : २ जून, २०१६. 


संदर्भ :- अवर सचिव ( अ शाखा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. १६९५/ ३६/क्रिम. 
जेन./ओ शाखा, दि. १३.४.२०१६ 

शासननिर्णय :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे स्पेशल लिव्ह पिटीशन क्र. ३७४९/२०१५ ( श्री. राहुल गांधी विरुध्द श्री. VST 
महादेव कुंटे व इतर) या याचिकेत राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडणारे श्री. तुषार मेहता, अपर महासॉलिसिटर 
जनरल, भारत यांना रु.२,२०,०००/- ( रुपये दोन लक्ष वीस हजार रुपये फक्त) इतके शुल्क अदा करण्यास या 
शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी श्री. तुषार मेहता यांना याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही 
भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभागाच्या “क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८ ) - २८ व्यावसायिक सेवा” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१६-१७ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविता यावा. 


३. सदर शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०६०३१११५१२६९२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ल त ३ 


B h a Nn U d a 5 3 DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


| Nn g a | eC cn=Bhanudas B Ingale 


Date: 2016.06.03 11:19:07 +05'30' 


(AT. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस अधिक्षक, ठाणे ग्रामीण. 

महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. श्री. तुषार मेहता, अपर महासॉलिसिटर जनरल, चेंबर नं. २५-अ, दुसरा मजला , सर्वोच्च 
न्यायालय, नवी दिल्ली. 

७. अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग (अ शाखा ),मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( विशा-१अ). 


७८ AW AD WO 


